अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, लातूर यांचे अधिपत्याखालील विभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७/१०/२०२४. 


at: १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र.१५१/२४/लाक्षेवि (आस्था), दि.१०/०४/२०२४. 
३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०६/०९/२०२४. 
४. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर यांची पत्रे क्र.जा.क्र. 
लाक्षेविप्रा. लातूर /आस्थापना-२/धा-०३/१९०२, दि.०९/०८/२०२४ व जा.क्र. लाक्षेविप्रा. 
लातूर /आस्थापना-२/धा-०३/२५७६, दि.०१/१०/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर या कार्यालयातील 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११२५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २१ पदांना 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


आली होती. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर यांनी त्यांच्या संदर्भ 


क्र.४ येथील दि.०९/०८/२०२४ व दि.०१/१०/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचे कार्यालयांतर्गत 


असलेल्या विभाग व उपविभाग व शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११०३ 


(एकूण पदे-११२५ त्यापैकी ११०३-अस्थायी पदे व २२-स्थायी पदे) पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत 
विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 


अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 


प्राधिकरण, लातूर यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ११०३ (एकूण पदे-११२५ त्यापैकी ११०३-अस्थायी पदे व २२-स्थायी पदे) पदांना व 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर यांनी संदर्भ क्र.४ 


अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील नमूद केलेली माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर यांचे कार्यालय 


अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील आकृतीबंधानूसार मंजूर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व 


रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार, दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत 


खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


दि. १.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 


साठी मुदतवाढ 
डा ग र सुधारीत रुपांतरीत मुख्य लेखाशीर्ष व 
9 कार्यालयाचे नाव क अस्थायी उपलेखाशीर्ष 
क्र. मंजुर पदे नियत आस्थापना 
अस्थायी आस्थापना 

Ea ? ? s 4 
7 अधीक्षक अभियंता व ०६ शि मागणी क्रमांक आय-३ 

प्रशासक लाभक्षेत्र | (एकूण पदे त्यापैकी २७०१, मध्यम पाटबंधारे 

विकास प्राधिकरण, | स्थायी -२२ पदे, ८० सर्वसाधारण 

लातूर. अस्थायी पदे-६) ००१ संचालन व 

प्रशासन 

२ कार्यकारी अभियंता, ३७० ०८ (०६) लाभक्षेत्र विकास 

लातुर पाटबंधारे विभाग आस्थापना, 

क्र.१ लातूर. (०६)(१०) अधीक्षक 
३. ।कार्यकारी अभियंता, २५१ ०४ अभियंता व प्रशासक, 

लातुर पाटबंधारे विभाग लाभक्षेत्र विकास 

क्र.२ लातूर. प्राधिकरण, लातूर 
४. ।कार्यकारी अभियंता, २८७ शि (अनिवायी 

धाराशिव पाटबंधारे (२७०१ सी २३१) 

विभाग क्र.१ धाराशिव. 
५. कार्यकारी अभियंता, १८९ क 

धाराशिव पाटबंधारे 

विभाग क्र.२ उमरगा. 

एकूण ११०३ १३ 
(एकूण ११२५ 
त्यापैकी ११०३- 
अस्थायी पदे व २२- 
स्थायी पदे) 


१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर कार्यालयांतर्गत 
आकृतीबंधानुसार ११०३ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ११०३ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा 
दि.२८/०२/२०२५ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर यांनी संदर्भ क्र.४ 
अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या/पदामधील 
घट/पदामधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम/अचूक आहे, असे गृहित धरून पदांना 
मूदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच यानुषंगाने शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावातील पदांची 
आकडेवारी ही अचूक असल्याची खातरजमा ही संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाने आपल्यास्तरावर 
करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून तसेच याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची 
असल्याने गृहीत धरुन पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

६. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्र/प्रपत्र-अ/परिशिष्टासह 
विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४१००७१६३३१०४८२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
सहपत्र- परिशिष्टे “अ” व विवरणपत्रे “१ व ८” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


षु. 


महालेखपाल (9)(2), (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (१)(२), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर. 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची 
पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर. 
कार्यकारी अभियंता, लातुर पाटबंधारे विभाग क्र.१ लातूर. 
कार्यकारी अभियंता, लातुर पाटबंधारे विभाग क्र.२ लातूर. 
कार्यकारी अभियंता, धाराशिव पाटबंधारे विभाग क्र.१ धाराशिव. 
कार्यकारी अभियंता, धाराशिव पाटबंधारे विभाग H.2 उमरगा. 


. जिल्हा कोषागार कार्यालय, लातूर. 

. वित्त विभाग(व्यय-१२, वित्तीय सुधारणा-१)/विनियम, मंत्रालय, मुंबई-४००३२. 
. कार्यासन अधिकारी, आ(प्रशि/अर्थ-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती/लाक्षेवि (आस्था). 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर व प्राधिकरणातर्गत ३ 


विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 


धाराशिव पाटबंधारे विभाग 
क्र.१ धाराशिव. 


(विवरणपत्र-४) 


पदे 
दि. १.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
साठी मुदतवाढ 
सुधारीत रुपांतरीत 
कार्यालयाचे नाव आकृतीबंधानुसार | अस्थायी गुणा वाव 
मंजुर पदे नियत | आस्थापना उपलेखाशीर्ष 
अस्थायी 
आस्थापना 
२ ३ 1 छे 4 
अधीक्षक अभियंता व ०६ | 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास । (विवरणपत्र-१) मागणी क्रमांक आय-३ 
प्राधिकरण, लातूर (एकूण पदे २८ २७०१, मध्यम पाटबंधारे 
त्यापैकीस्थायी ८० सर्वसाधारण 
पदे -२२, अस्थायी ००१ संचालन व 
पदे- ०६) प्रशासन 
कार्यकारी अभियंता, लातुर ३७० टू (०६) लाभक्षेत्र विकास 
पाटबंधारे विभाग क्र.१, । (विवरणपत्र-२) । (विवरणपत्र-६) । आस्थापना, 
लातुर. (०६)(१०) अधीक्षक 
अभियंता व प्रशासक, 
कार्यकारी अभियंता, लातुर २५१ ०४ लाभक्षेत्र विकास 
पाटबंधारे विभाग क्र.२ | (विवरणपत्र-३) | (विवरणपत्र-७) | प्राधिकरण, लातूर 
लातुर. (अनिवार्य) 
कार्यकारी अभियंता, | २८७ | (२७०१ सी २३१) 


दि. 91.08.2028 ते दि.२८.०२.२०२५ 
साठी मुदतवाढ 
सुधारीत रुपांतरीत 
i कार्यालयाचे नाव आकृतीबंधानुसार | अस्थायी oe orn 
oe मंजुर पदे नियत । आस्थापना उपलेखाशीर्ष 
अस्थायी 
आस्थापना 
| a 2 3 1 ४. | ५ 
५. | कार्यकारी अभियंता, १८९ १ 
धाराशिव पाटबंधारे विभाग | (विवरणपत्र-५) । (विवरणपत्र-८) 
क्र.२ उमरगा. 
एकूण | ११०३ (एकूण १३ 
११२५ त्यापैकी 


११०३-अस्थायी 
पदे व २२-स्थायी 
पदे) 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ.२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-१ 


कार्यालयाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर 


नियत अस्थायी आस्थापननेवरील पदे 
अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीत 
क्र. मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
en ee | ? 2 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, लातूर 
शि अधीक्षक अभियंता व प्रशासक १ (अस्थायी पदे) 
२ । कार्यकारी अभियंता (तां.कक्ष) १ (अस्थायी पदे) 
३ | उपविभागीय अभियंता a. __ 7 ____-| 
४ | लेखाधिकारी Po 
५  ।क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ३ (२ अस्थायी पदे) 
६ | कार्यालयीन अधीक्षक a 
७ | प्रथम लिपीक 1१111 
वरिष्ट लिपीक ४ 
कनिष्ठ लिपीक ४ 
| 9 | 0 | प्रमुख दप्तर कारकून Se. 
११ | १ | वरिष्ठ दप्तर कारकून काया 
१२ । मुख्य आरेखक प्रमुख आरेखक i __ | 
१३ । आरेखक श्रेणी-२ Ro SY 
१४ | संगणक कार्यक्रम चालक शा 
१५ | टंकलेखक ३ 
१६ | उच्च श्रेणी लघु लेखक/निम्नश्रेणी लघु शिका 
लेखक 
१७ । वाहनचालक १ (अस्थायी पद) 
१८ | नाईक १ (अस्थायी पद) 
१९ । शिपाई ३ 


२० 


चौकीदार 


एकूण 


०६ 


(एकूण पदे २८ त्यापैकी स्थायी पदे-२२, अस्थायी पदे- 


०६) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM, 
P RA D N YA H YAM DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327448fc9 1 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1adee2d95624FC 
82293: ostalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pi ra, 
serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB501F8 
CAFE8198EF7E26£956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2024.10.07 19:43:21 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ.२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-२ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, लातुर पाटबंधारे विभाग क्र. १, लातूर 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
Ea २ ३ 
लातुर पाटबंधारे विभाग क्र. १, लातूर 

a कार्यकारी अभियंता (-_ 2: er) 
2 | उपकार्यकारी अभियंता 1१ 
३ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
४ | विभागीय लेखापाल a, __2-1 
4 प्रथम लिपीक - J 
६ | WRI /सहाय्यक आरेखक i ____*/) 
वरिष्ठ लिपीक ५ 
अनुरेखक (._______ गै, _____/| 
कनिष्ठ लिपीक ४ 

| qo | वरिष्ठ द.कारकून a. aes 
ae q | दप्तर कारकून 3 
१२ | टंकलेखक ३ 
१३ | भांडारपाल |. री. 2-1 __| 
१४ | सहाय्यक भांडारपाल |, ee _________| 
१५ | स्थापत्य आभियांत्रिकी सहा. शा 
१६ । वाहन चालक a, __-५ 
१७ । मोजणीदार याशा 
१८ | कालवा निरिक्षक 101111 
१९ | संदेशक Po 
२० | कालवा चौकीदार a 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

| a | २ ३ 
२१ | कालवा टपाली 10111 
२२ । संगणक Ll 
२३ | दप्तरी a: 
२४ | नाईक a सू 
२५ | ठोपाई 4 
२६ | चौकीदार a. 

एकूण ३६ 

पाटबंधारे उप विभाग क्र.१ लातूर 

a उपविभागीय अभियंता a se 
२ | कनिष्ठ अभियंता a cnr, 
3 | XT. अभि. सहाय्यक Se 
४ | वरिष्ठ लिपीक | eee 
५ | अनुरेखक a, aes 
६ | तांत्रिक सहाय्यक a; con) 
७ | कनिष्ठ लिपीक २ 
८ | टंकलेखक a ee 
९ | वरिष्ठ लेखालिपीक (झक | 
sae o | दप्तर कारकून २ 
Paes १ | वाहन चालक (a. ae 
१२ | शिपाई २ 
१३ । चौकीदार a ae 

एकूण १३ 

सिंचन शाखा क्र.१, मु.धनेगांव लातुर 

धि कनिष्ठ अभियंता a: "| 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई ; « fi 
४ । मोजणीदार 8 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

| a | 3 
६ | संदेशक a. | 
७ । कालवा चौकीदार ३ 
८ ।कालवा टपाली शिका 
९ | हजेरी लिपीक 101111 
| qo | o | स्था. अभि. सहाय्यक ॥.________ सह, | 
चि १ | संदेश वाहक शा 
१२ । चौकीदार 1011111 
१३२ | टपाली 10 
१४ | Fret 1011 

एकुण २२ 

सिंचन शाखा क्र.२ मु.पाटोदा लातुर 

दिशी कनिष्ठ अभियंता 1. _.. आ... _____.-| 
२ | दप्तर कारकून २ 

rots i= 
४ | मोजणीदार 8 
4 | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक हह 
७ । कालवा चौकीदार ३ 
८ ।कालवा टपाली (a. en) 
९ | हजेरी लिपीक 1611 
| qo | o | स्था. अभि. सहाय्यक i: 
Lag] q | संदेश वाहक EE ae 
१२ | चौकीदार शिकास 
१३ | टपाली ॥___ क्र | 
१४ मिश्री (ns. णा ०1 

एकूण २२ 


सिंचन शाखा क्र.३,मु.सिंदगांव लातुर 


कनिष्ठ अभियंता 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

ae 3 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई See) 
४ | मोजणीदार 8 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक rs ns 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ | कालवा टपाली शाक्त 
९ | हजेरी लिपीक a | 
“बळ.” o | स्था. अभि. सहाय्यक 1 प 
Fae | q | संदेश वाहक a ee 
१२ | चौकीदार _ इक. 1 
१३२ | टपाली Ll 
१४ | Fret 1 कु: १ 

एकूण २२ 

सिंचन शाखा क्र.४ मु. लातूर 

चिकी कनिष्ठ अभियंता a _ | 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई शिका 
४ | मोजणीदार 8 
५ | कालवा निरिक्षक द 
६ | संदेशक a se 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ ।कालवा टपाली a: ns 
९ | हजेरी लिपीक शा 
Pace: | o | स्था. अभि. सहाय्यक a _-५ 
ca q | संदेश वाहक 10 
१२ । चौकीदार a 
१३२ | टपाली 10111 
१४ | Fret a 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
| a | 3 
एकूण २२ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, लातूर 
j. a उपविभागीय अभियंता ae -. | 
२ | कनिष्ठ अभियंता 11 
३ | वरिष्ठ लिपीक a. ee 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक a: 2" 
६ | अनुरेखक i od 
७ | दप्तर कारकून २ 
वाहन चालक eh. <r 
rots २ 
pea o | चौकीदार शा का 
i aa 4 १ | स्था. अभि. सहाय्यक a; a 
१२ | प्रयोग शाळा सहाय्यक 101111 
१३ | सहाय्यक भांडारपाल Po 
एकूण १३ 
सिंचन शाखा क्र.६ मु. तांदुळजा 
a कनिष्ठ अभियंता a 7 .| 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई a. | 
४ । मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक |. ल... ४ 
७ । कालवा चौकीदार ३ 
कालवा टपाली (11 a) 
हजेरी लिपीक शिक्का 
| qo | o | स्था. अभि. सहाय्यक शिया 
हि १ | संदेश वाहक 108 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
ea 3 
१२ | चौकीदार 10111 
१३२ | टपाली |.__________ क्र -______ 1) 
१४ | Fret 1011111 
एकुण २२ 
सिंचन शाखा क्र.७, मु. भुईसमुद्रा 
शि कनिष्ठ अभियंता 1- __ १. -__| 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शोपाई a cn) 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक a 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ | कालवा टपाली a | 
९ | हजेरी लिपीक 101111 
| qo | o | स्था. अभि. सहाय्यक (री ae 
Paar | q | संदेश वाहक 10111 
१२ । चौकीदार 101111 
१३ | टपाली शिका 
१४ मिश्री ie 
एकुण २२ 
पाटबंधारे उप विभाग क्र.३, लातूर 
हिता उपविभागीय अभियंता a ____ | 
२ | कनिष्ठ अभियंता a. co 
३ | वरिष्ठ लिपीक a. "| 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक शिक अगा 
६ | अनुरेखक शा 
७ | दप्तर कारकून २ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
| a | 3 
वाहन चाळक (__ a 
९ | Pras 2 
iad o | चौकीदार 1 | 
Esa १ | स्था. अभि. सहाय्यक a 
१२ | तांत्रिक सहाय्यक 101111 
एकुण १३ 


पाटबंधारे उप विभाग क्र.४, लातूर 


।_१__| उपविभागीय अभियंता > > = यण 
२ | कनिष्ठ अभियंता a. 
3 | वरिष्ठ लिपीक कॅ" __|| 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक a. "| 
६ | अनुरेखक शिका 
७ | वरिष्ठ दप्तर कारकून a. 

दप्तर कारकून २ 

मिस्त्री 168 111 
| ao | ० | हजेरी लिपीक 10 
Pal १ | वाहन चालक (लॉ... 7 .| 
१२ | शिपाई २ 
१३ | चौकीदार ॥1____ री; | 
१४ स्था. अभि. सहाय्यक Po 
१५ | तांत्रिक सहाय्यक a 

एकूण १३ 

सिंचन शाख क्र. १४, मु. औसा 

| Be. | कनिष्ठ अभियंता a ँ. | 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई काशा 
४ । मोजणीदार ४ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

| a | 3 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक शिळा अळा 

कालवा संदेशक 3 

कालवा चौकीदार i 21 | 

चौकीदार 10 
| qo | ० | कालवा टपाली a 
aa १ | हजेरी लिपीक शिका 
१२ | स्था. अभि. सहाय्यक 10 
१३ | टपाली (_. | 
१४ मिस्त्री Po 

एकूण २२ 

सिंचन शाखा क्र. १५ मु. औसा 

al कनिष्ठ अभियंता a ee 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई a ce 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक शा 
७ | कालवा संदेडाक शका ता 
८ | कालवा चौकीदार ३ 
९ | चौकीदार शिका 
| ao | ० | कालवा टपाली काशा 
॥ ॥..| १ | हजेरी लिपीक a 
१२ | स्था. अभि. सहाय्यक शिया 
१३२ | टपाली 11". __ 
१४ मिस्त्री शिळा काना 

एकूण २२ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
| a | २ ३ 
सिंचन शाखा क्र. १६ मु. लातूर 

हित कनिष्ठ अभियंता |“ S| 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई (1 ee 
४ | मोजणीदार 8 
4 | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक as es 
७ | चौकीदार शिका 
८ ।कालवा चौकीदार ३ 
९ | कालवा टपाली | टर्की,  _____ 
हिता ० । हजेरी लिपीक Po 
ae | १ | स्था. अभि. सहाय्यक Set See 
१२ | टपाली a; a 
१३ | fret cc  .- | 

एकूण २२ 

पाटबंधारे उप विभाग क्र. ५ निलंगा 

बि उप विभागीय अभियंता as 
२ | शा.अ./कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | अनुरेखक i, 
४ | वरिष्ठ लिपीक | र. || 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | टंकलेखक a "| 
७ | स्थापत्य अभि. सहा. ४ 
८ | मोजणीदार 101111 
९ | वाहन चालक a 
| qo | शिपाई २ 
हि १ | चौकिदार 1 
१२ | कालवा चौकिदार _ है. ___9 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

| a | 3 

एकूण १८ 

सिंचन शाखा क्र. १७ मु. निलंगा 

1१ कनिष्ठ अभियंता a क.) 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई a ee 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक शिक अका 
७ । चौकीदार Po 
८ | mea चौकीदार 3 
९ । कालवा टपाली शिका 
१० ० । हजेरी लिपीक 1_________ बक ________-| 
हवि १ | स्था. अभि. सहाय्यक ae, .____-.| 
१२ | टपाली 101111 
१३ | Fret Po 

एकूण २२ 

सिंचन शाखा क्र. १८ मु. औराद = Teor) 

वि कनिष्ठ अभियंता a. 2 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई शिक्त 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक शिका 
७ । चौकीदार 101111 

कालवा चौकीदार 3 

कालवा टपाली a, sn 
१० | ० । हजेरी लिपीक 101111 
faa १ | स्था. अभि. सहाय्यक a, eee 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

हि २ ३ 
१२ | टपाली Po 
१३ | Fret ey ee 
एकूण २२ 

सिंचन शाखा क्र.१९, मु.निलंगा 
ne कनिष्ठ अभियंता रा 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई शिळा 
४ । मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक 1 प 
७ | चौकीदार 101111 
कालवा चौकोदार ३ 
कालवा टपाली काशा 
१० | o | हजेरी लिपीक Po 
| aa | १ | स्था. अभि. सहाय्यक 1१ 
१२ | टपाली Po 
१३ | fret a ee 
एकूण २२ 
एकंदर एकूण ३७० 

PRADNYA SHYAM 

MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ.२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-३ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, लातुर पाटबंधारे विभाग क्र.२, लातूर. 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
शि ? 2 
लातुर पाटबंधारे विभाग क्र.२, लातूर. 
ipa कार्यकारी अभियंता a. || 
२ | उपकार्यकारी अभियंता शक डाॉओळगागा 
३ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
४ | विभागीय लेखापाल शका 
५ | प्रथम लिपीक a अगा 
६ | आरेखक/सहा.आरेखक a ओळ 
७ ।अनुरेखक i Sn 
८ | भांडारपाल Sa 
९ | सहाय्यक भांडारपाल विक | 
षि वरिष्ठ लिपीक ५ 
शि १ | वरिष्ठ द.कारकून a उगा 
१२ | दप्तर कारकून i 
१३ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
१४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक i a 
१५ | टंकलेखक ३ 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
शि ? 2 
१६ | संगणक Po 
१७ | वाहन चालक a आळा 
१८ । दप्तरी a, cae 
१९ | नाईक Po 
२० | rors षु 
२१ | चौकीदार ॥_ की... | 
एकूण ३४ 
उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे उपविभाग क्र.६, शिरूर अनंतपाळ, लातूर. 
हि उपविभागीय अभियंता a. aa 
२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक Po 
५ | अनुरेखक (11. कै... | 
६ | तांत्रिक सहाय्यक a 0330 
७ | कनिष्ठ लिपीक २ 
८ | टंकलेखक (__ ति 
९ | वरिष्ठ लेखालिपीक a 
ka o | दप्तर कारकून i a 
द्वि १ | वाहन चालक Po 
१२ | शिपाई २ 
१३ | चौकीदार a तागा 
एकूण az 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
| 9 | ? 2 
पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.२१, मु. घरणी 
Es कनिष्ठ अभियंता a a 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | ras i a 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक a 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ कालवा टपाली a _ || 
९ स्था. अभि. सहाय्यक शिक कओ आळा 
एकूण २२ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.७, लातूर. 
fie | उपविभागीय अभियंता a a 
२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक a Sa 
५ ।अनुरेखक विका डागा 
६ | तांत्रिक सहाय्यक |. टी... | 
७ | कनिष्ठ लिपीक २ 
८ | टंकलेखक a | 
९ | वरिष्ठ लेखालिपीक शिका आणा 
ea o | दप्तर कारकून शिशिक- ओोगका 
| 9 | १ | वाहन चालक (__ 11 | 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

शिक ? 2 
१२ | शिपाई २ 
१३ । चौकीदार a 

एकूण १८ 
सिंचन शाखा क्र.२५, लातूर 

pe कनिष्ठ अभियंता ae Se 

२ | दप्तर कारकून २ 

3 | ठोपाई |. ae 

४ | मोजणीदार ४ 

५ । कालवा निरिक्षक ¢ 

६ | संदेशक शिका णा 

७ | कालवा चौकीदार ३ 

८ । कालवा टपाली Po 

९ | स्था. अभि. सहाय्यक a. 

एकूण २२ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.८, वाढोणा ता उदगीर 

rea | उपविभागीय अभियंता (._) _ र... | 

२ | कनिष्ठ अभियंता (॥... | 

३ | वरिष्ठ लिपीक शिका काका 

४ | कनिष्ठ लिपीक २ 

५ | टंकलेखक | 

६ | अनुरेखक ॥_ a 

७ | दप्तर कारकून २ 

८ | वाहन चालक a ae) 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
शि. ? 2 
९ | शिपाई २ 
fae | o | चौकीदार a ओळ 
एकूण १३ 
सिंचन शाखा क्र.२९, वाढोणा ता उदगीर 
a कनिष्ठ अभियंता |. यै... || 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई ॥_ शै || 
४ | मोजणीदार 8 
५ | कालवा निरिक्षक é 
६ | Gear i a 
७ | कालवा चौकीदार 3 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक शििकळंगगा 
९ | कालवा टपाली a 
एकूण २२ 
सिंचन शाखा क्र.३१, उदगीर 
| कनिष्ठ अभियंता शिक करकर 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई Po 
8 | मोजणीदार 8 
५ | कालवा निरिक्षक ट्‌ 
६ | संदेशक ॥_ ae 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

वि ? 2 

७ | कालवा चौकीदार ३ 

८ । कालवा टपाली शिक शाक 
fie स्था. अभि. सहाय्यक a ae 

एकूण २२ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.९, अहमदपूर ता उदगीर 

eae | उपविभागीय अभियंता शिकाक अगा 

२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 

३ | वरिष्ठ लिपीक a 

४ | कनिष्ठ लिपीक २ 

५ | टंकलेखक शद अगा 

६ । अनुरेखक a ळक 

७ | दप्तर कारकून शिक्का 

८ | वाहन चालक a ळा 

९ | शिपाई २ 
Ea o | चौकीदार a. || 
११ | १ | स्था.अ.सहा. ४ 

एकूण १८ 
सिंचन शाखा क्र.३३, व्हर्टी मु.अहमदपूर 

ee] कनिष्ठ अभियंता a 

२ | दप्तर कारकून २ 

३ | शिपाई ॥_. अ. | 

४ | मोजणीदार ४ 

५ । कालवा निरिक्षक ह 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
| 9 | ? 2 
६ | संदेशक 11 प 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ । चौकीदार a cae 
९ । कालवा टपाली Po 
ae स्था. अभि. सहाय्यक a. 
एकूण २२ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.१०, अहमदपूर 
Ea उपविभागीय अभियंता ॥. *_ ee) 
२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ । वरिष्ठ लिपीक शड उणा 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक Po 
६ | अनुरेखक (11. कै... | 
७ | दप्तर कारकून a, | 
८ | वाहन चालक a || 
९ | शिपाई २ 
ree o | चौकीदार a. | 
jae स्था.अ.सहा. ४ 
१२ । एकूण १८ 
सिंचन शाखा क्र. ३७, मु. अहमदपूर 
षि कनिष्ठ अभियंता a a 
२ | दप्तर कारकून २ 
३ | शिपाई rr || 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र. या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
? ? 
४ | मोजणीदार 8 
4 | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक Po 
७ | कालवा चौकीदार 3 
८ | चौकीदार [OS 
९ | कालवा टपाली Po 
Le] स्था. अभि. सहाय्यक Po 
एकूण २२ 
एकूण एकंदर २५१ 


PRADNYA SHYAM MESHRAM 


F7247A2CB501F8CAF 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ.२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-४ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, धाराशिव पाटबंधारे विभाग क्र.१, धाराशिव. 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
a | 2 3 
कार्यकारी अभियंता, धाराशिव पाटबंधारे विभाग H.9, धाराशिव. 

| 2 |] कार्यकारी अभियंता. |." है, 
2 | उपकार्यकारी अभियंता शिका आ 
३ | स.अ.१/शा.अ./क.अ. ४ 
४ | विभागीय लेखापाल a: Sa 
५ | प्रथम लिपीक 1१ 
६ | आरेखक. a. 
७ | सहाय्यक आरेखक a ही: 

वरिष्ठ लिपीक ५ 

कनिष्ठ लिपीक ४ 
ळे. ० | दप्तर कारकुन ३ 
faa] वरिष्ठ दप्तर कारकुन बका आ 
१२ | टंकलेखक ३ 
१३ | सहाय्यक भांडारपाल a ह, 
१४ । भांडारपाल as | 
१५ । वाहन चालक a. Sr 
१६ | नाईक |" se 
qo | शिपाई ५ 
१८ । चौकीदार Po प 

एकुण ३६ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
zal २ ३ 
धाराशिव पाटंबंधारे उप विभाग क्र.१, धाराशिव 

Pa | उपविभागीय अभियंता काशा 
२ | कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता काका का 
३ | वरिष्ठ लिपीक a 7 
४ | अनुरेखक a “ण. ण 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | दप्तर कारकुन २ 
७ | टंकलेखक ॥ तै, 
वाहन चाळक a ११ 
शिपाई २ 

| qo | o | चौकीदार a 
एकुण १३ 

सिंचन शाखा क्र. १, पाटोदा 
i शाखाअधिकारी |...) 
२ | दप्तर कारकुन २ 
३ | मोजणीदार 8 
४ | कालवा निरिक्षक ८ 
4 स्था.अभि.सहाय्यक a es 
६ | संदेशक a: ce 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ ।कालवा टपाली ॥, _____ ही. ___-_| 
९ | शिपाई a: Te 
एकुण २२ 
सिंचन शाखा क्र. ५, धाराशिव 

शाखाअधिकारी 1१ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 


पदांचे नाव 


दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


कालवा निरिक्षक 


स्था.अभि.सहाय्यक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“0 | (२ | oy] am 


शिपाई 


oO} -0 | Av] -|। OO] (२ | aw 


एकुण 


उप विभाग क्र.२, कळंब 


.उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभि/ शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


०८ | AW} AD] -0 


.अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


१० | 


चौकीदार 


Oo} A] -० | OO}; A] A] OF}; OO} -0)|-8 


एकुण 


-9 
aN 


सिंचन शाखा क्र.६ तेरणा (तेरणा धरण) 


शाखाअधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


OC} AV} AD] -0 


कालवा निरिक्षक 


स्था.अभि.सहाय्यक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-० | ०७ | Oo} oO] WA] CK] A] -0 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
a २ ३ 
९ | Bras ee 
एकुण २२ 
सिंचन शाखा क्र.७ मुरुड 
| १_| शाखाअधिकारी शिका 
२ | दप्तर कारकुन २ 
३ | मोजणीदार ४ 
४ | कालवा निरिक्षक ८ 
4 स्था.अभि.सहाय्यक शिकास 
६ | संदेशक a se 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ | कालवा टपाली i 
९ | ras i य 
एकुण २२ 
सिंचन शाखा क्र.८ कळंब 
हिं शाखाअधिकारी a. es 
२ | दप्तर कारकुन २ 
३ | मोजणीदार 8 
४ | कालवा निरिक्षक ८ 
4 स्था.अभि.सहाय्यक शिकास 
६ | संदेशक 1 प 
७ । कालवा चौकीदार ३ 
८ ।कालवा टपाली a 
९ | शोपाई शका ताकाला 
एकुण २२ 
उप विभाग क्र.३ भुम 
चिड .उपविभागीय अभियंता शा 
२ | कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभि. ४ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
zal २ ३ 
३ | वरिष्ठ लिपीक 1 प 
कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | .अनुरेखक शि का 
६ | स्था.अभियांत्रिकी सहाय्यक. ४ 
टंकलेखक रा 
वाहन चालक a 
rots 2 
| qo | o | चौकीदार a a 
एकुण १८ 
सिंचन शाखा क्र. ११ केशोगांव 
a शाखाअधिकारी |... ce 
२ | दप्तर कारकुन २ 
३ | मोजणीदार ४ 
४ | कालवा निरिक्षक ८ 
4 स्था.अभि.सहाय्यक का गा 
६ | संदेशक a: ee 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ | कालवा टपाली (.______ "कि? 
९ | शिपाई (हरि. | 
एकुण २२ 
उप विभाग क्र.४ परंडा 
| १_| उपविभागीय अभियंता a: ee 
२ | कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभि. शामा 
३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ 
४ | .अनुरेखक याशा 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | दप्तर कारकुन २ 
७ | टंकलेखक शाला 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

हि २ ३ 
८ | वाहन चालक 1१ 

rots 2 
के ० | चौकीदार Loe 1111115 

एकुण १३ 

सिंचन शाखा क्र.१४ चांदणी (चांदणी धरण) 

ee शाखाअधिकारी a Se 
२ | दप्तर कारकुन २ 
३ | मोजणीदार 8 
४ | कालवा निरिक्षक ८ 
4 | स्था.अभि.सहाय्यक |. _______ गीठ,______ २) 
६ | संदेशक शिााााशाााााशा 
७ । कालवा चौकीदार ३ 
८ | कालवा टपाली (- ६५] 
९ | शिपाई 1 प 

एकुण २२ 

सिंचन शाखा क्र.१६ अनाळा 

page] शाखाअधिकारी a ae 
२ | दप्तर कारकुन २ 
३ | मोजणीदार 8 
४ | कालवा निरिक्षक ८ 
५ | स्था.अभि.सहाय्यक a. _.____| 
६ | संदेशक ee 
७ | कालवा चौकीदार ३ 
८ | कालवा टपाली 1 
९ | शिपाई (|: तके. __ 

एकुण २२ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
a | 2 3 
उप विभाग H.Y परंडा 

१ । उपविभागीय अभियंता १ 
२ | कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभि. ४ 
३ | वरिष्ठ लिपीक शिया 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | अनुरेखक १ 
६ | स्था.अभियांत्रिकी सहाय्यक. ४ 
७ | दप्तर कारकुन 10 

टंकलेखक १ 

वाहन चालक a 2) 
१० | शिपाई २ 
११ । चौकीदार १ 

एकुण १८ 

एकुण एकंदर २८७ 

PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ.२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दिनांक- ०७/१०/२०२४ चे 


सहपत्र. 


विवरणपत्र-५ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, धाराशिव पाटबंधारे विभाग क्र. २ उमरगा 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
शि ? 2 
धाराशिव पाटबंधारे विभाग क्र. 2 उमरगा 

= कार्यकारी अभियंता a Sa 

२ उप कार्यकारी अभियंता शिक का 

४ झा.अ./कनिष्ठ अभियंता ४ 

षु प्रथम लिपीक शिका अता 

६ आरेखक |_____ तात 

८ | अनुरेखक a Tee 

९ विभागीय लेखापाल a 

i: ae वरिष्ठ लिपीक ५ 

fe ee १ | कनिष्ठ लिपीक ४ 

१२ | टंकलेखक ३ 

१३ | निम्न श्रेणी लघुलेखक शिळा गा 

१६ | भांडारपाल 1१ 

१७ | सहाय्यक भांडारपाल शाक 
२२ । वाहन चालक 1१ 
२३ । नाईक a ण. | 
२४ | शिपाई 4 
२५ | चौकिदार a 9 
२९ । संगणक शिका 

एकुण २३४ 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
fe 7a ? ? 
धाराशिव पाटबंधारे विभाग क्र.६, तुळजापूर 

1१ उप विभागीय अभियंता a sr 
2 झा.अ./कनिष्ठ अभियंता ळा न 
३ अनुरेखक a 
४ वरिष्ठ लिपीक a se 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
नि टंकलेखक a, ces 
७ | दप्तर कारकुन २ 
८ । वाहन चालक काकडा 
९ डिपाई २ 

| do | o । चौकिदार a ट्री, | 

एकुण १३ 
सिंचन शाखा क्र.२५, हरणी धरण चव्हाणवाडी 
a झा.अ./कनिष्ठ अभियंता i ae 
2 | दप्तर कारकुन २ 
३ स्थापत्य अभि. सहा. शिका 
४ | मोजणीदार 8 
4 ।कालवा निरिक्षक ८ 
६ संदेशक a cee, 
७ । शिपाई a, ces 
८ कालवा चौकिदार ३ 
९ टपाळली/कालवा टपाली |. a 
एकुण २२ 
धाराशिव पाटबंधारे उप विभाग क्र.७, नळदुर्ग 

(त... उप विभागीय अभियंता a Sa 
2 झा.अ./कनिष्ठ अभियंता 8 
3 अनुरेखक कि का 
४ वरिष्ठ लिपीक i: sa 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

शिका ? 3 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ टंकलेखक rr जा. __| 
७ स्थापत्य अभि. सहा. ४ 
é वाहन चालक EE 
९ डिपाई २ 

1१० ० । चौकिदार |. आ... | 

एकुण १८ 
सिंचन शाखा क्र.२७,नळदुर्ग 
a झा.अ./कनिष्ठ अभियंता a oe 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ स्थापत्य अभि. सहा. का ला 
४ मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
द ear a ae 
७ ।शोपाई a ae 
हू कालवा चौकिदार ३ 
९ टपाली/कालवा टपाली a, 1 | 
एकुण २२ 
सिंचन शाखा क्र.२८,खंडाळा 

=a झा.अ./कनिष्ठ अभियंता a 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ स्थापत्य अभि. सहा. a [ee 
8 | मोजणीदार 8 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
द संदेशक es 72 
७ । शोपाई i __| 
टं कालवा चौकिदार ३ 
९ टपाली/कालवा टपाली a आशा 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
fe ee ? ? 
एकुण २२ 
धाराशिव पाटबंधारे विभाग क्र.८, लोहारा 
=a उप विभागीय अभियंता a 
2 झा.अ./कनिष्ठ अभियंता ४ 
3 अनुरेखक a वी... __-'| 
४ वरिष्ठ लिपीक शा 
4 कनिष्ठ लिपीक २ 
६ टंकलेखक a. co 
9 स्थापत्य अभि. सहा. ४ 
८ | वाहन चालक |. शह. 
९ डिपाई 2 
Ee ae | o । चौकिदार a _._ "| 
एकुण १८ 
धाराशिव पाटबंधारे उप विभाग क्र.९, उमरगा 
a उप विभागीय अभियंता 1१ 
२ झा.अ./कनिष्ठ अभियंता ४ 
3 अनुरेखक |. "ती: | 
४ वरिष्ठ लिपीक a  ____..| 
५ कनिष्ठ लिपीक २ 
नि टंकलेखक Se 
9 स्थापत्य अभि. सहा. ४ 
८ | वाहन चालक “ती. 
९ rats Q 
१० | o । चौकिदार i Se 
एकुण १८ 


अ. पदांचे नाव दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
क्र या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
el ? ? 
सिंचन शाखा क्र.३६,उमरगा 

शं झा.अ./कनिष्ठ अभियंता Te 
२ दप्तर कारकुन २ 
३ स्थापत्य अभि. सहा. i अरी. ५ 
४ मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
६ संदेशक 1१ 
७ । शोपाई १ 
é कालवा चौकिदार ३ 
९ टपाली/कालवा टपाली काशा 
| 90 | एकुण २२ 

एकुण एकंदर १८९ 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र क्र.६ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२४ चे सहपत्र 


कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता,लातुर पाटबंधारे विभाग, क्र. १ लातुर 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक = | शेरा 
1 १_| ? 3 8 4 
पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र. ३ सिंदगांव 
भगवान गणपत माळी मजूर ३१.०५.२०२७| 
2 | प्रेमचंद चंदनाथ had चौकोदार 30.08.2024 | | 
पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र. ४ लातूर 
सुकुमार मोतीचंद कंदले बि.यंत्रचालक ३०.०९.२०२४ | _, 
मैनोदिन रुक्ममोदीन शोख चौकोदार २८.०२.२०२७| _» 
पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१५ मु. औसा 
५ | Uda मोहनराव जाधव मुकादम ३०.०६.२०२६| 
पाटबंधारे सिचन शाखा क्र.१६,मु.लातुर 
व्यंकट माधव नटवे माळी ३१.१०.२०२४ | _» 
राजेंद्र धुळप्पा रेड्डी मजूर 30.99.2028] | 
पाटबंधारे उपविभाग क्र. ५ निलंगा अंतर्गत पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र. १७ मु. निलंगा 
८ | अजय दिनकरराव पाटील मुकादम ३१.०५.२०२६ | | 
एकुण ०८ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ.२०२४/(प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/१०/२०२५ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र क्र.७ 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, लातुर पाटबंधारे विभाग, क्र. २ लातुर 


अ. क्र. कर्मचा-यांचे नाव संवर्ग / पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक 
Ya | २ ३ PB 
पाटबंधारे उपविभाग क्र. ७ लातुर अंतर्गत पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र. २५, लातुर 
विळे | सुग्रीव नरसिंह नागरगोजे मजुर ३०.०६.२०२७ 


एकूण 


पाटबंधारे उपविभाग क्र. ८, वाढोणा अंतर्गत पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.२९, मु.वाढोणा 


२  । उत्तम गंगराम वडजे मजूर २८.०२.२०२५ 
एकूण 1१ | 
पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.३१, मु. उदगीर 
सत्यवान विठठल कदम मजुर/बिनतारी यंत्र चालक ३१.०१.२०२५ 
गोविंद प्रल्हाद सुरवसे मजूर २८.०२.२०२६ 
एकूण २ 
एकुण रु.अ.आ. पदे 10४8 
PRADNYA SHYAM : 


MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


2CBSO1FS 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ.२०२४/ (प्र.क्र.१५१/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/०/२०२४ चे सहपत्र 
विवरणपत्र क्र. ८ 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना पदांना दि. ०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ 
कार्यालयाचे नाव : धाराशिव पाटबंधारे विभाग क्र.२, उमरगा 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव संवर्ग/ पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
| 9 | ? 3 y 
।_१_ | जीलानी सय्यद अ.रज्जाक | मजूर ३१.०५.२०२५ 
एकुण रू.अ.आ 1१ 
PRADNYA SHYAM 2 


*९2495 


MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


